आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी 


महसुली/भांडवली खर्चाकरीता 
जिल्हानिहाय वाढीव निधी 
वितरणाबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ / प्र.क्र.१२३ / कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि.०२.०४.२०१८ 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक -आविवि- २०१८/प्र.क्र.०२/का-६, 
दि.०७.०४.२०१८. 
३) शासन पत्र, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक.बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२७७/का-६, 
दि.०६.०३.२०१८. 
8) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.१५/अर्थ-३,दि.२७.०७.२०१८ 


प्रस्तावना- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०१८” च्या मंजुरीस अनुसरुन वाचा क्र.१ मध्ये नमुद 
वित्त विभागाच्या दि.०२.०४.२०१८ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये सन २०१८-१९ करीता एकूण वार्षिक 
तरतूदीच्या ७० टक्के मर्यादेत निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) 
वितरीत करण्यात आला आहे. त्यानुसार वाचा क्र.२ येथे नमुद शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पीत 
तरतुदीच्या ७० टक्के मर्यादेत आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत महसूळली,भांडवळी आणि कर्जे बाबींच्या 
खर्चासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या जिल्हानिहाय ळेखाशिर्षातर्गत निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
मा. मंत्री ( आदिवासी विकास ) यांचे अध्यक्षतेखाळी सन २०१८-१९ करीता आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा वार्षिक आराखडे अंतिम करण्याबाबत झालेल्या राज्यस्तर बैठकांतील संदर्भ क्र.३ 
येथील शासन पत्रान्वये कळविलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा निहाय मंजुर रु.१५४.१४ कोटी इतका 
वाढीव नियतव्यय जुले, २०१८ च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आला आहे. त्यानुसार सदर निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

सन २०१८-१९ या चाळू आर्थिक वर्षाकरीता सोबतच्या विवरणपत्र अव ब मधील स्तंभ क्रमांक 
४ मध्ये नमूद केलेला एकुण रु. १५४.१४ कोटी इतका निधी जिल्हानिहाय महसुली / भांडवली 
बाबीवरीलळ खर्चाकरीता संबंधित नियंत्रक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांना अर्थसंकल्प अंदाज, 
वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत करण्यात येत आहे. संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी 
पुढील अटी व शार्तीच्या अधीन राहुन निधी खर्च करण्याची कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.१२३ /कार्यासन.६ 


अटीव शरर्ती- 


१) अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) उपलब्ध मासिक निधी 
विवरणपत्राप्रमाणे खर्च करण्यात यावा. 


२) सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, 


2, 
विभागास 


वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका अन्वये प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारांतर्गत तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२.०४.२०१८ व दि.२७.०७.२०१८ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक २.०४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
[स प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 


क्र.२९६/व्यय १४ दि.०७.०८.२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९१७१२०३२९००२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


स 
१०. 
११, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
° e ou=Tribal Development Department, 

Kj fa Nn Kj Sa Nn fa (0 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b1 9f123ba59448c0926a9129620 
5b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 

p a Wa | serialNumber=344de3ff07b9439dd 1 1caf72825 
5a5eb0a0dd495ef82f98993 1088637d821 100, 
cn=Kiran Kisanrao Pawar 
Date: 2018.09.18 13:11:17 +05'30' 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक , मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक , मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक , मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक. 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे. 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
सर्व जिल्हाधिकारी, तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )/(लेखापरिक्षा ),१/२,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.१२३ /कार्यासन.६ 


१२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१३. अधिदान व लेखाधिकारी, सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४. सर्व सहसचिव/उपसचिव /अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी,आदिवासी विकास 
विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

१५. सर्व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

१६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय,विधानभवन,मुंबई. 

१७. वित्त विभाग (अर्थ-१९/व्यय-१४) , मंत्रालय, मुंबई. 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१९. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.१२३ /कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.१२३/का.६, दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१८ सोबतचे 


विवरणपत्र अ 
अ. क्र. जिल्हा व बाब/उद्दिष्ट पुरवणी मागणी द्वारे | नियंत्रक अधिकारी 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आलेला 
निधी (रु.हजारात) 
१ | २ ३ शा ५ 
मागणी क्रमांक टी-९ (महसुली) 


२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण 


जिल्हा योजना, (०२) अनुसूचित जमातीचे कल्याण 


७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


अकोला  ।२१-साधनसामुग्री १८८४ 
| (२२२५ ई३६५) | २७- लहान बांधकामे १०००० 
३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) १८५१६ 
33. eer १७३०० जिल्हाधिकारी, 
३४-शिष्यवृत्ती ६५०० अकोला 
३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) ४००० 
५७- UIA ५०० 
एकूण ५८७०० 
अमरावती । ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) ८४३०० 
षु & 
: केक सा ३४-शिष्यवृत्ती ३५००० । जिल्हाधिकारी, 
३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) २१००० अमरावती 
एकूण १४०३०० 
३ अहमदनगर ।२१-साधनसामुग्री १०००० 
(2224 ई१९६) | ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) ३१८०० | जिल्हाधिकारी, 
३३- अर्थसहाय्य ५६३०० अहमदनगर 
एकूण ९८१०० 
वी औरंगाबाद ।०६-दुरध्वनी , वीज, पाणी ३०० 
(2224 E299) | १४- भाडेपट्टी व कर १०००| जिल्हाधिकारी, 
१९- आहार खर्च २८०० औरंगाबाद 
२१-साधन सामुग्री २८०० 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.१२३ /कार्यासन.६ 


अ. क्र. जिल्हा व बाब/उद्दिष्ट पुरवणी मागणी द्वारे | नियंत्रक अधिकारी 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आलेला 
निधी (रु.हजारात) 
ee | २ 3 PB ५ 
३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) ३९६७ 
३३- अर्थसहाय्य २००० 
३४-शिष्यवृत्ती ४३७१३ 
५०- इतर खर्च ७७२० 
एकूण ६४३०० 
4 गोंदीया ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) ६९५८ 
(2224 ई३४७ | ३३- अर्थसहाय्य ३१६४२ तितला वारी 
गोंदीया 
३.0 ३८६०० 
जळगाव ।०२-मजुरी ५००० 
* (२२२५ ८१८७) | ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) ७०००० निवडक 
जळगाव 
एकूण (9५००० 
७ ठाणे ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) ४५००० | जिल्हाधिकारी, 
(2224 ६०७१) | एकूण ४५००० ठाणे 
धुळे ०२-मजुरी ७७०० 
(२२२५ ई१७८) | २१ साधन सामुग्री २५१० 
z ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) ३५७०० 
३३- अर्थसहाय्य २०००० | जिल्हाधिकारी, 
३४-शिष्यवृत्ती ४०००० धुळे 
३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) १५०० 
५०- इतर खर्च ३५०० 
एकूण ११०९१० 
नंदूरबार । ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) ११०००० | जिल्हाधिकारी, 
९ (२२२५ ई २०२) एकूण ११०००० नंदूरबार 
1 नांदेड १३-कार्यालयीन खर्च १५०० 
4 साधन सामुग्री 
(२२२५ E288) | २१ ह ua? — ८०० जिल्हाधिकारी, 
३१- सहाय्यक अनुदाने ( ९९९०० नावड 
५०- इतर खर्च २०० 
एकूण १०२४०० 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.१२३ /कार्यासन.६ 


अ. क्र. जिल्हा व बाब/उद्दिष्ट पुरवणी मागणी द्वारे | नियंत्रक अधिकारी 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आलेला 
निधी (रु.हजारात) 
ea 2 ३ 1 छे | ५ 
7 १ नागपूर  । ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) ६८०० 
(२२२५ ई२९४) | ३४-शिष्यवृत्ती wooo | जिल्हाधिकारी, 
५०- इतर खर्च ६८०० नागपूर 
एकूण २०६०० 
is नाशिक ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) ३६३०० | जिल्हाधिकारी, 
(2224 $988) एकूण ३६३०० नाशिक 
पालघर ०१ - वेतन ३०००० 
(२२२५ ई४०९) | 3१-_सहाय्यक अनुदाने(वेतनेतर) ११९७०० 
वर ३४-शिष्यवृत्ती १०००० | जिल्हाधिकारी, 
३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) ३०००० पालघर 
५०- इतर खर्च १३०० 
एकूण १९१००० 
m sept ae जिल्हाधिकारी, 
१४ । (२२२५ ई ११३) | एकूण १५५४०० पुणे 
बीड ०१ - वेतन ३००० 
१५ | (२२२५ २५८) |०२-मजुरी 3०० 
०६-दुरध्वनी , वीज, पाणी ६७५ 
११- देशांतर्गत प्रवास १७० 
१३-कार्यालयीन खर्च २०० 
१४- भाडेपट्टी व कर ३५०० 
१९ -आहार खर्च १२००| जिल्हाधिकारी, 
२१-साधन सामुग्री २७०० बीड 
३१-सहाय्यक अनुदाने(वेतनेतर) १९०९९ 
३३- अर्थसहाय्य २००० 
३४-शिष्यवृत्ती ८४५६ 
५०- इतर खर्च ३००० 
एकूण ४४३०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.१२३ /कार्यासन.६ 


अ. क्र. जिल्हा व बाब/उद्दिष्ट पुरवणी मागणी द्वारे | नियंत्रक अधिकारी 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आलेला 
निधी (रु.हजारात) 
ea 2 ३ 1 छे | ५ 
१६ भंडारा २१-साधन सामुग्री १००० 
(२२२५ ई ३११) | ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) २२००| जिल्हाधिकारी, 
३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) १००० भंडारा 
एकूण ४२०० 
१७ यवतमाळ  । ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) १०००० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ८२७४) | एकूण १०००० यवतमाळ 
रायगड | २७- लहान बांधकामे ६९६०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई०८९) । ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) ५०००० रायगड 
एकूण ११९६०० 
१९ वर्धा ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) ३०० 
(२२२५ ई ३०२) | ३३- अर्थसहाय्य goo | जिल्हाधिकारी, 
Go- इतर खर्च १९००० वर्धा 
एकूण १९८०० 
२० सोलापूर ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) १३९०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई१४२) =a 55₹ळ सोलापूर 
चा हिंगोली १९- आहार खर्च ४००० 
(२२२५ ई २८५) | २१- साधन सामुग्री ४१०० 
३४-शिष्यवृत्ती १४००० | जिल्हाधिकारी, 
३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) २२०० हिंगोली 
५०- इतर खर्च ३७०० 
एकूण २८००० 
एकूण टी-९ १४८६४१० 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.१२३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.१२३/का.६, दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१८ सोबतचे 
विवरणपत्र ब 


जिल्हा व लेखाशिर्ष 


बाब/उद्दिष्ट 


पुरवणी मागणी 
द्वारे 
अर्थसंकल्पीत 
करण्यात 
आलेला निधी 


(रु.हजारात) 


नियंत्रक अधिकारी 


२ 


३ 


1 ee 


मागणी क्रमांक टी-१० (भांडवली) 


४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण 


वरील भांडवली खर्च जिल्हा योजना, (०२) अनुसूचित जमातीचे कल्याण 


७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


पालघर ५३ - बांधकामे षु 
1. निर ३- मोठी बांधकामे ?०० | जिल्हाधिकारी, पालघर 
(४२२५ १५५७) एकूण ५००० 
नागपूर पु Zz बां T धकामे = षु 
२ नागपूर ३ - मोठी बांधकामे २५००| जिल्हाधिकारी, नागपूर 
(8224 १४४१) | एकूण २५०० 
अकोला ०२-मजुरी री १५०० 
र अकोला 3 जिल्हाधिकारी, अकोला 
(४२२५ १५१२) एकूण १५०० 
anc ese aaa ee 
हिंगोली क्य ली बावळा २००० | जिल्हाधिकारी, हिंगोली 
(४२२५ १४२३२) एकूण २००० 
५ गोंदीया 43 - मोठी बांधकामे १५००० । जिल्हाधिकारी, गोंदीया 
(४२२५ १४९५) एकूण १५००० 
भंडारा ५३ - बांधकामे , 
& IS 3 - Hct aera ioe जिल्हाधिकारी,भंडारा 
(४२२५ १४६८) | एकूण २७०० 
०२-मजुरी री ४३५ 
9 धुळे ह डळ जिल्हाधिकारी, धुळे 
q 29 - साधन सामुग्री 9344 
(४२२५ १३२३) एकूण (9७९० 
अहमदनगर | ५३- मोठी बांधकामे ४०00 | ज़ल्हाधिकारी,अहमदनगर 
& (8224 १३४१) | एकूण ४००० 
अमरावती — पु ही a | धकामे & 
अमरावती ३- मोठी बांधकामे १४५०० | जिल्हाधिकारी, अमरावती 
4 (४२२५ १५०१) । एकूण १४५०० 
एकूण टी-१० ५४९९०.०० 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


